विधानसभा/लोकसभा पोट निवडणूक- २०१९ 
करिता पोलीस अधिक्षक, सातारा यांनी 
बंदोबस्तासाठी भाडेतत्त्वावर अधिग्रहित 
केलेल्या खाजगी वाहनांच्या भाड्यापोटी देय 
असलेली रक्कम रुपये २१,९४,८०५/- अदा 
करण्याच्या प्रस्तावास मंजूरी देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्र. संकीर्ण-०३२१/१४६/प्र.क्र.५०/ विशा-१अ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक : १२ मे, २०२१. 
संदर्भ 9) सहायक पोलीस महानिरीक्षक (प्रशासन), पोलीस महासंचालक यांचे 
कार्यालय, मुंबई यांचे पत्र क्र. पोमसं/३०/वा.ह./वि.लो.नि.खा.वाह./ 
सातारा/४९/२०२० दि.२४.०२.२०२१, 
२) पोलीस अधिक्षक, सातारा यांचे पत्र क्र.पजा-५/वि.सभा.अ.वाहने/२०२०, 
दि.२८.०२.२०२०. 
प्रस्तावना :- 


विधानसभा/ळोकसभा पोट निवडणुक सन-२०१९ च्या कालावधीमध्ये मा.पंतप्रधान, 
भारत सरकार हे प्रचारात्मक जाहीर सभेसाठी सातारा दौ-यावर आले होते. सातारा 
जिल्हयातील कायदा व सुव्यवस्था राखणेच्या दृष्टीकोनातून, बाहेरील बंदोबस्त वाटप व 
निमलष्करी दलांकरीता आवश्‍यक वाहने सातारा पोलीस दलाकडे अपुरी असल्यामुळे पोलीस 
अधिक्षक, सातारा यांनी शासन नियमाप्रमाणे ठरवून दिलेल्या दराने भाडेतत्वावर 
आवड्यकतेनुसार १८ बसेस आणि ६९ खाजगी जीप / क्रुझर/ सुमो / इरटीका इत्यादी 
प्रकारातील एकूण ८७ खाजगी वाहने अधिगृहित केली होती. सदर अधिगृहीत केलेल्या एकूण 
८७ खाजगी वाहनाचे भाड्यापोटी देय असलेली रुपये २१,९४,८०५/- (रूपये एकविस org 
चौ-यान्नव हजार आठशे पाच फक्त) इतकी रक्‍कम अदा करण्यास वित्तीय वर्ष २०२१-२०२२ च्या 
विहित लेखाशिर्षाखालील शिल्लक अनुदानातून कार्योत्तर मंजूरी देण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 

विधानसभा/लोकसभा पोट निवडणुक सन-२०१९ च्या कालावधीमध्ये मा.पंतप्रधान, 
भारत सरकार हे प्रचारात्मक जाहीर सभेसाठी सातारा दौ-यावर आले होते. सातारा 
जिल्हयातील कायदा व सुव्यवस्था राखणेच्या दृष्टीकोनातून, बाहेरील बंदोबस्त वाटप व 
निमलष्करी दलांकरीता आवश्‍यक वाहने सातारा पोलीस दलाकडे अपुरी असल्यामुळे 
पोलीस अधिक्षक, सातारा यांनी शासन नियमाप्रमाणे ठरवून दिलेल्या दराने भाडेतत्वावर 
आवऱ्यकतेनुसार १८ बसेस आणि ६९ खाजगी जीप / क्रुझर/ सुमो / इरटीका इत्यादी 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-०३२१/१४६/प्र.क्र.५०/ विशा-१अ 


प्रकारातील एकूण ८७ खाजगी वाहने अधिगृहित केली होती. सदर अधिगृहीत केलेल्या एकूण 
८७ खाजगी वाहनाचे भाड्यापोटी देय असलेली रु. २१,९४,८०५/- (रूपये एकविस लाख 
चौ-यान्नव हजार आठशे पाच फक्त) इतकी रक्‍कम अदा करण्यास व वित्तीय वर्ष २०२१-२०२२ 
च्या विहित लेखाशिर्षाखाळील शिल्लक अनुदानातून कार्योत्तर मंजूरी देण्याच्या प्रस्तावास 
कार्योत्तर मंजूरी देण्यात येत आहे. 

२. सदरचा खर्च मागणी क्र. “बी-१, २०५५-पोलीस, १०९-जिल्हा पोलीस, (००) (०१)- 
जिल्हा पोलीस बल (२०५५०१६८), इतर खर्च-५० या लेखाशिर्षाखाळील सन २०२१-२०२२ या 
वित्तिय वर्षासाठी उपलब्ध होणा-या अनुदानातून भागविण्यात यावा 

३. हा शासन निर्णय वित्तीय अधिकार नियमावली, १९७८, भाग-१, उपविभाग- 
अनुक्रमांक-१३, नियम क्र. ६० व ६१ अन्वये विभागप्रमुख व प्रादेशिक प्रमुख यांना असलेले 
खर्चाचे अधिकार तसेच वित्तिय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८, भाग पहिला, उप विभाग-१ 
मधील अनुक्रमांक ६, नियम-४०(१) अन्वये प्रशासनिक विभागास असलेल्या पूर्ण अधिकारात 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 
8. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या  ७//५/.॥8590॥.9०९.॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करुन देण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक 
२०२१०५१२११२८१५३८२९ असा आहे. हा आदेश डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by Sanjay Dagadu Khedek 


Sanjay Dagadu (कणाला 


2.5.4.20=a53701d2758331055dd3c46d615f8367912b1c6 


4cd218e709c1b4de20bdf4f85, cn=Sanjay Dagad 
Khedekar re 


(संजय खेडेकर) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
२. विशेष पोलीस महानिरीक्षक, कोल्हापूर परिक्षेत्र, कोल्हापूर. 
३. जिल्हाधिकारी, सातारा. 
४. पोलीस अधिक्षक, सातारा 
५. महालेखापाल-१ (लेखा परिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई. 
६. अधिदान व लेखा कार्यालय, मुंबई. 
७. जिल्हा कोषागार अधिकारी, सातारा 
८. वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
९. निवडनस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


